पोलीस उपनिरीक्षकांची ३९५ रिक्‍त पदे 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवर तात्पुरती वर्ग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक-पीएसबी-०३०९/प्र.क्र.११३/पोल ५अ, 
qe विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक- १७ एप्रिल, २००९. 


वाचा : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक-पोमसं/५/१८८८/३९९/२००८, दिनांक ३०.१.२००९. 
प्रस्तावना:- महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ३९५ उमेदवार प्रशिक्षणास हजर झालेले आहेत. सदर 
प्रशिक्षण कालावधीत त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन व 
भत्ते अदा करण्यात येतात. त्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवर ३९५ पोलीस उपनिरीक्षकांची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील पदे कमी करुन पोलीस उपनिरीक्षकांची ३९५ रिक्‍त पदे दिनांक 
१.१.२००९ ते दिनांक ३१.१२.२००९ या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण कालावधीपुरती) 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे ३९५ पदे वर्ग करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

त्यानुसार पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस 
उपनिरीक्षकांची रु.५,५००-१७५-९००० या वेतनश्रेणीतील ३९५ पदे दिनांक 
१.१.२००९ ते दिनांक ३१.१२.२००९ या १२ महिन्याच्या कालावधीसाठी संचालक, 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर वेतन a भत्ते 


काढण्यासाठी वर्ग करण्यात येत आहेत. ही वर्ग केलेली पदे वर नमूद १२ महिन्याचा 


कालावधी पूर्ण होताच त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर पूर्ववत वर्ग होतील. 

याप्रकरणी होणारा खर्च लेखाशिर्ष “२०५५ पोलीस-१०९ (००)(०१) 
जिल्हा पोलीस बल” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच सदरचा 
खर्च सन २००९-१० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्ण वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक-१९६/०९/व्यय-७, दिनांक १७.४.२००९ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


ज्र न्या 
eae "ग. सोनवणे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रत, 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती (का.पोल-५अ). 


